TINC-MCT 0901- 117 - ६७5.क 


मुंबई येथे तीन अतिरिक्‍त मोटार अपघात दाबा 
न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन, 
- _ गृहनिभाग, 
शासन निर्णय क्र.एमसीटी ०९०१/१९६५/सीआर-११७ (नो/परि-५, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिनांक : २ डिसेंबर, २००३ 


बाचा :- १) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र,ए-१२१९७/२००१, दि. २९.७.२००३ व 
क्र.ए.४६०५/२००३, दि. ८.९.२००३ | 
२) शासन अधिसूचना, गृह विभाग क्र.एमसीटी ०९०१/११६५/सीआर-११७ (बो)/परि-५, 
दि. २.१२.२००३ 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र राज्यात मोटार वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्यातील वाढत्या 
मोटार वाहनांमुळे अपघाताचे प्रमाणही बाढत आहे. तथापि, त्या प्रमाणात अपघातात बळी पडलेल्या 
व्यवतींच्या कुटूंबांचे किंवा जखमी झालेल्या अपघातग्रस्तांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने मोटार अपघाताची 
न्यायाधिकरणे स्थापन न झाल्यामुळे अपघातग्रस्तांच्या नुकसान भरपाईच्या खटल्यांचे प्रमाण राज्यात 
वाढले आहे. सध्या मुंबईले ५ मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरणे कार्यरत आहेत. मुंबई येथे ३ अतिरिक्‍त 
मोटार अपघात दावा न्याथाधिकरणे स्थापण्याचा ब त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या खिचाराधीन होता. 


शासन निर्णव_ :- मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १६५ (१) मधील तरतुदीतील राज्य 
शासनास असलेल्या अधिकारानुसार शासन अधिसूचना गृह विभाग क्र. एमसीटी- ०९०१/११६५/ 
सोआर-१५७(ब)/परि-५, दि.२.१२.२००३ अन्वये मुंबई येथे तोन अतिरिक्‍त मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरणे स्थापन करणेस मंजूरी देणेत आली आहे. सदर न्यायाधिकरणासाठी खालीलप्रमाणे धंदे 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या वेतन श्रेणीमध्ये त्या अनुषंगिक वेतन व भत्त्यासह प्रथमत: 
२९.२.२००६ पर्यंत निर्माण करण्यास तसेच सदर न्यायाधिकरणासाठी आवश्यक फर्सिचर शासन 
मान्यताप्राप्त संस्थांकडून विहित मार्गाने खरेदी करण्यास शासन मान्यता देत आहे. नवीन निर्माण 
करण्यात आलेली सदरची पदे भरताना प्रथमतः अतिरिक्‍त संवर्गात उपलब्ध असलेल्या कर्मचा-यांचा 
विचार करण्यात याबा. 


उच्धश्रेणी लघुलेखक | 
शिरस्तेदार 


2. उपरोक्त १८ पदांच्या चेलन व भत्त्यापोटी डिसेंबर २००३ साठी २,५५,०६२/- (रु.दोन 
PS पंचावन्न हजार त्रेसष्ठ फक्त) चा आवती खर्च तसेच फर्निचर खरेदोसाठी होणारा रु.६,७०,९२०/- 
(रु.सहा लाख सत्तर हजार एकशे बीस फक्‍त) चा अनावती खर्च मागणी क्र.बी-३, "Rowe, 
खाहनांबरील कर, ८००-इतर we (ooo) मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण" या 
लेखाशीर्षाखाली wel टाकण्यात याबा ब तो शासन ज्ञापन, वित्त विभाग क्र.आकनि-११०२/०२/ 
अर्थेसंकल्प-१०, अन्नये आकस्मिकता निधि मधून मंजूर करण्यात आलेल्या ९, २५,१८३/- (SAS 
लाख पंचबीस हजार एकशे Sate फक्त) अगम्निमातून भागविण्यात याबा. या अग्रिमाची प्रतिपूर्ती 
विधिमंडळाच्या २००३-२००४ wy हिवाळी अधिवेशनात संपूर्ण रकमेच्या रु.१४,३५, ३०९/- (रु.चौदा 
लाख पस्तीस हजार तीनशे नऊ) च्या पुरवणी मागणोद्वारे करण्यात येईल. 


३ सदरहू रक्‍कम कोषागारातून काढून खर्च करण्यासाठी अध्यक्ष , मोटार अपघात दावा 
न्यायाधिकरण आणि पिठासन अधिकारी, राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे, त्यांनी वरील मंजूरी प्रमाणे सदर रक्‍कम खर्च करण्यासाठी देयके 
सादर करण्यासंदर्भात पुढील सुचना काटेकोरपणे पाळाव्यात. 


१) अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई पिटासन अधिकारी, राज्य परिबहन 
अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आकस्िमिकता निधिमधून खर्च करण्यासाठी 
आहरण व संवितरण अधिका-याकडे सदर रक्‍कम सपूर्द करण्यासंबंधीच्या आदेशात/पत्रात सदरहू 
आगाऊ रकमेतून खर्च करताना करण्यात येणा-या देयकांबर आकस्मिकता निधि अग्रीम शासन 
ज्ञापन, वित्त विभाग क्र.आकनि ११०३/१०४/अर्थसंकल्प-१०, संगणक सांकेतांक ८०००-१०ई-८ 
अन्वये मंजूर झाले आहे असे लाल शाईने लिहावे, अशी स्पष्ट सुचना या आदेशात/पत्रात अंतर्भूत 
करण्यात याबी व ही सूचना लाल शाईने अधोरेखीत करावी. मंजूर करण्यात आलेल्या अम्निमाचा 
संपूर्ण विनियोग दि.३१.१२.२००३ yet करण्यात यावा. 


२) आकस्मिकता निधी अग्नीम रकमेतून खर्च करण्यासाठी वेगळी देयके सादर करावीत. 


३) शासन परिपत्रक क्र.सोएनएफ १९०९३/१४०/अर्थसंकल्प-३, दि.२६-४.१९८२ व 
क्र.सीएनएफ-१०९३/९५३/अर्थसंकल्प-२, दि.२८.८.१९९८६ अन्वये आकस्मिकता निधीमधील आगाऊ 
रकमेनानत दिलेल्या आदेशाचे काटेकोरपणे WA करावे. 


४) आकरसिमिकला निधी अग्निमातून करावयाच्या खर्चासंअंधी देयके काढताना 
ffone-9o¥-7) साणक संकेतांकाचा तापर करावा. देयकावर जोडलेल्या संगणकावरील 
मर्त्यसंफल्प शौर्षाचा कोड नंबर लिहिण्यात याबा. 


५) अध्यक्ष, मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई पिठासन अधिकारी, राज्य परिवहन 
अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना वरील मंजूरीप्रमाणे आवस्मिकता निधितून अग्नीम 
रक्‍कम खर्च करताना ज्या कारणासाठी तरतूद उपलब्ध करुन दिलेली आहे त्याच कारणासाठी पूर्णपणे 
खर्च कराबी. याकरीता ते पूर्णपणे जबाबदार राहतील. तसेच सदरहू रक्‍कम प्रत्यक्ष खर्च केल्याची 
माहिती त्यांनी शासनास दि.२०.१२.२००३ पूर्वी अवगत करावी. 


FINC MCT 0901- 117 - पक नत 


दड. 


हा शासन निर्णच वित्त विभागाचे सहमतीने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर 


९९५७/२००३/ब्यय-८, दि.१७, ९१. २००३ अन्बये निर्गमित करणेत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांबाने, 


tel 
18 कटी 
( आ. जा. डमाळे ) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपित्लेट साईड), मुंबई (पत्राने) 

प्रोथोनोटरी आणि सिनीयर मास्टर, उच्च न्यायालय,मुंबई (पत्राने) 

महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, 

परिवहन आयुक्‍त, मुंबई, 

जिल्हाधिकारी, बृहन्मुंबई 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा, मुंबई, 

अध्यक्ष, मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई आणि पिठासन अधिकारी, राज्य परिवहन 

अपिल न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई आणि पिढासन अधिकारी, राज्य परिवहन 
अपील न्यायाधिकरण, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

महालेखापाल, लेखा च अनुशेयता/लेखा परिष्ता, महाराष्ट्र - १, मुंबई. 

अधिदान a लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

सह संचालक, Fran ब कोषागरे, संगणक कक्ष, ५ जा मजला, नवीन प्रशासव्कीय भवन, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई (२ प्रती) 

सामान्य प्रशासन निभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

वित्त विभाग ( व्यय -८/घित्तीय सुधारणा/अर्थसंकल्प -९९), मंत्रालय, मुंबई, 

महासंचालक, माहिती ब'जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई-डइ००० ०३२, 

गृह विभाग ( कार्यासन--बयुडी - १), मंत्रालयमुंअई, 

निवड नस्ती. 


